RNI No. MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५३ ] 


शनिवार , नोव्हेंबर १८, २०१७ / कार्तिक २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ७० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा /१२३ / प्रशा / अ- ५ / त. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब . २०१० ( तलाठी ) / 
प्र .क्र . ११२ ( भाग-३) /म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता, राज्यात एकूण ३,१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७, व पत्र क्र .मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५/त.पुनर्रचना /२०१७, १९ जुलै २०१७ अन्वये जिल्ह्यातील 
तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. तसेच , शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक प्राफेब. 
२०१० ( तलाठी)/ प्र.क्र . ११२( भाग-३) / म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २( २) अन्वये सझांची फोड/ पुनर्रचना करणेकामी नवीन 
सझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरीता उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत 
निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभागस्तरावर कार्यवाही करण्यांत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पेण यांनी त्यांच्या उप विभागातील पेण तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सझा 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १४- २० , 
२०१७ / भाद्र . २३ - २९ , शके १९३९, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारूप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे 
मसुद्याबाबत पेण तालुक्यातील काही हरकती विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड जिल्ह्यातील तहसील पेण मधील तलाठी सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा 
अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे, सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . 
___ रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पेण ( तहसील पेण ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील पुढील अनुसूची- अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


भाग एक ( को .वि . पु.) ७० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८ , २०१७ / कार्तिक २७, शके १९३९ 


अनुसूची- अ 
तालुका -पेण 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सझांचा तपशील 


उप विभागाचे 

नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


सझांचे नांव व सझांच्या मुख्यालयाचेठिकाण 


_ ( २ ) 

पेण 


____ पेण 


१. पेण 


२ .जिणे 


३. तरणखोप ( नवनिर्मित ) 


४. बेलवडे ( बु.) ( नवनिर्मित ) 


सझेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 

( ४ ) 
१) पेण 
२ ) तांबडी 
३ ) जिणे 
४ ) महालमिऱ्या डोंगर 
५ ) पांचगणी 
६ ) चाफेगणी 
७ ) कळद 
८ ) तरणखोप 
९ ) रामराज 
१० ) चिंचघर 
११ ) शितोळे 
१२ ) पाटणोली 
१३ ) अंतोरे 
१४ ) नवघर 
१५ ) बेलवडे ( बु .) 
१६ ) बेलवडे ( खुर्द ) 
१७ ) मुंगोशी 
१८ ) दवणसर 
१९ ) राठीची वाडी 
२० ) वळक 
२१ ) बळवली 
२२ ) अंबिवली 
२३ ) दुरशेत 
२४ ) कामार्ली 
२५ ) पानेड 
२६ ) वाकुळ 
२७ ) मांगरुळ 
२८ ) पिंपळगांव 
२९ ) निंबारवाडी 
३० ) निधवली 
३१ ) जावळी 
३२ ) निफाड 
३३ ) पाडले 
३४ ) करोडी 
३५ ) निफाडवाडी 
३६ ) खरबाची वाडी 


५ . वळक 


६. कामार्ली 


७. निधवली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८ , २०१७/ कार्तिक २७, शके १९३९ 

अनुसूची- अ - चालू 


८. वरसई 


९. गागोदे ( बु.) 


१०. वाशीवली ( नवनिर्मित ) 


११. धामणी 


१२ . बोरगाव 


३७ ) वरसई 
३८ ) गागोदे ( खुर्द ) 
३९ ) आष्टे 
४० ) ढवराळ 
४१ ) गागोदे ( बु. ) 
४२ ) करंबेळी 
४३ ) शेडाशी 
४४ ) आघई 
४५ ) शेडाशी ( कातकरवाडी ) 
४६) वाशिवली 
४७ ) मोहिलीखालसा 
४८ ) मोहिली इनाम 
४९ ) घोटे 
५० ) धामणी 
५१ ) कुरमुरी 
५२) हेटवणे 
५३) वरवणे 
५४) तिलोरे 
५५ ) नाणेगाव 
५६) बोरगाव 
५७ ) विराणी 
५८ ) सापोली 
५९ ) तळवली 
६० ) शेणे 
६१) आधारणे 
६२ ) आंबेघर 
६३ ) धावटे 
६४ ) सावरसई 
६५ ) गौळणवाडी 
६६ ) हमरापूर 
६७ ) दुतर्फा सापोली 
६८ ) खारसापोली 
६९ ) नगदी सापोली 
७० ) वरेडी 
७१ ) गोविले 
७२ ) दादर 
७३ ) सोनखार 
७४ ) कळवे 
७५ ) खार दु.बोली 
७६ ) उर्णोली 


१३. आंबेघर ( नवनिर्मित ) 


१४ . हमरापूर 


१५ . दादर 
१६. सोनखार 


भाग एक ( को .वि .पु .) ७० - २ 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८ , २०१७ / कार्तिक २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 


( ३ ) 


१७. जोहे 


१८ . दुष्मी 


१९ . जिते 


७७ ) जोहे 
७८ ) डोलवी दबाबा 
७९ ) डावरे 
८० ) कोपर 
८१ ) हनुमानपाडा 
८२) तांबडशेत 
८३) दुष्मी 
८४ ) खारपाडा 
८५ ) खारसीमादेवी 
८६ ) खारकोशीम 
८७ ) कौलीसीमादेवी 
८८ ) रावे 
८९ ) जिते 
९० ) खारनांदई 
९१ ) डुबेज 
९२) खरोशी 
९३) जुई ( खुर्द ) 
९४ ) जुई ( बुद्रुक ) 
९५ ) खारबोर्ली 
९६ ) नवखार 
९७ ) तुरखुल 
९८ ) वाशी 
९९ ) ओढांगी 
१०० ) सरेभाग 
१०१ ) मोठेभाल 
१०२ ) विठ्ठलवाडी 
१०३ ) लाखोले 
१०४ ) कान्होबा 
१०५ ) बोझै 
१०६ ) कणे 
१०७ ) मोठेवढाव 
१०८ ) वढाव 
१०९ ) दिव 
११० ) बनवले 
१११) नारवेल 
११२ ) काळेश्री 
११३ ) बहिरामकोटक 
११४ ) उंबर्डे 
११५ ) धोंडपाडा 
११६ ) कोप्रोली 


२० . वाशी 


२१. मोठेभाल ( नवनिर्मित ) 


२२. बोझै 


२३ . वढाव 


२४. उंबर्डे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८ , २०१७/ कार्तिक २७, शके १९३९ 

अनुसूची- अ - चालू 


२५ . कांदळे 


२६. वडगाव ( नवनिर्मित ) 


२७ . वडखळ 


२८. काराव ( जुना गडब सझेऐवजी 

सदरचा सझा निर्माण) . 


२९ . खारढोंबी (नवनिर्मित ) 


११७ ) कांदळे 
११८ ) कांदळेपाडा 
११९ ) मळेघर 
१२० ) उचेडे 
१२१ ) वडगाव 
१२२) काश्मिरे 
१२३ ) रोडे 
१२४ ) फणसवाडी ( धरणवाडी ) 
१२५ ) वडखळ 
१२६ ) वावे 
१२७ ) डोलवी 
१२८ ) इंद्रनगर 
१२९ ) कोळवे 
१३० ) काराव 
१३१) खारकारावी 
१३२ ) खारदेवळी 
१३३) खारढोंबी 
१३४ ) खारघाट 
१३५ ) खारमाचेला 
१३६ ) खारचिर्बी 
१३७) केळंबी 
१३८ ) खारजांभेळा 
१३९ ) खारपाले 
१४० ) पाले 
१४१ ) जुईहब्बास खाणी 
१४२ ) म्हैसबाड 
१४३ ) शिर्की 
१४४ ) शिर्कीचाळ 
१४५ ) मसद ( बुद्रुक ) 
१४६ ) मसद ( खुर्द) 
१४७ ) मसदबेडी 
१४८ ) बोरी 
१४९ ) शिंगणवट 
१५० ) बेणेघाट 
१५१) बोर्वे 
१५२) कासू 
१५३ ) खारबुर्डी 
१५४ ) सालिंदे 
१५५ ) पाटणीपांडापूर 


३० . खारपाले 


३१ .शिर्की 


३२. बोरी ( नवनिर्मित ) 


३३. कासू 


uh 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १८ , २०१७ / कार्तिक २७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - समाप्त . 


३४ . पाबळ 


३५ . कोलेटी 


३६ . शिहू 


१५६ ) पाबळ 
१५७ ) कोंढवी 
१५८ ) उसर 
१५९ ) कुरनाड 
१६० ) जांभोशी 
१६१ ) मोहाडी 
१६२ ) कोलेटी 
१६३ ) खारकोलेटी 
१६४ ) कार्ली 
१६५ ) वरप 
१६६ ) रेवोली 
१६७ ) शिहू 
१६८ ) अटिवली 
१६९ ) मुंढाणी 
१७० ) जांभूळटेप 
१७१ ) चोळे 
१७२ ) गांधे 
१७३ ) बेणसे 
१७४ ) कुहिरे 
१७५ ) शेतजुई 
१७६ ) झोतीरपाडा 
१७७ ) तरशेत 
१७८ ) आमटेम 
१७९ ) कालई 
१८० ) खारओवळी 
१८१ ) तळेखार 
१८२) कासुरचुंगटवाडी 
१८३ ) निगडे 
१८४ ) धाऊलपाडा 

१८४ 


३७. बेणसे 


३८ . आमटेम 


एकूण . . ३८ 


अलिबाग , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


